उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१७१९/प्र.क्र.४७(भाग-१)/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जुले, 2098 


वाचा:- शासन आदेशा क्रमांक: संक्रीआ २०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ दिनांक ३१ मे,२०१९ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ Helles नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या WHA मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

Ba २ ३ शिक ग 

¥ श्री. राजकुमार महादावाड उपसंचालक, क्रोडा व | आपापसात बदलीने 
उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा, | युवक सेवा, लातूर विभाग, | पदस्थापना देण्यात 
औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद लातूर येत आहे. 

२ श्रीमती उमिला मोराळे उपसंचालक, क्रोडा व 
उपसंचाळक,क्रीडा व युवक सेवा, । युवक सेवा, औरंगाबाद 
लातूर विभाग,लातूर विभाग, औरंगाबाद 


२. सदरचे sear सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१७१९/प्र.क्र.४७(भाग-१)/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१७४५१६५६२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajendra 
Shankarrao Pawar sstsrcssarssissrs cnctojencia shnlaroo 


Date: 2019.07.30 17:54:37 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


प्रत माहितीसाठी 
५. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७. कार्यासन अधिकारी (PIA -१/३). 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


